महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक ही शिखर 
संस्था वगळता महाराष्ट्रातील इतर पोलीस 
प्रशिक्षण संस्थातील सेवांतर्गत प्रशिक्षणाकरीता 
प्रशिक्षण शुल्क निश्चित करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पोळीस-१८२०/प्र.क.११/पोल-५अ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- २७ ऑक्टोबर, २०२२ 


वाचा :- 
१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निअर्णय क्र. टीआरएन-२०१४/ ४४०/प्र.क्र.६६/१४/१२-अ, 
दि.०१.११.२०१४ 
२) गृह विभाग, शासन निर्णय क्र.टीईएक्स-०३०५/प्र.क्र.१५०/पु.बां.२०३/पोल-५अ, 
दि.०५.०२.२०१६ 
३) गृह विभाग, शासन निर्णय समक्रमांक, दि.२७.०४.२०२१ 
४) अपर पोलीस महासंचालक,प्रशिक्षण व खास पथके, पोलीस महासंचालक कार्यालय,मुंबई 
यांचे पत्र क्र. प्रशि-२/सेवांतर्गत प्रशिक्षण शुल्क/३४/२०१९/२३५८, दि.१६.०९.२०२१ व / 
३९५, दि.०४.०२.२०२२ 
प्रस्तावना:- 


महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक ही शिखर संस्था वगळता महाराष्ट्रातील इतर 
पोलीस प्रशिक्षण संस्थांनी आकारावयाच्या प्रशिक्षण शुल्काचे दर निश्चित करणे, सदर आकारल्या 
जाणाऱ्या शुल्काच्या दराबाबत सर्मथनीय स्पष्टीकरण सादर करणे तसेच प्रशिक्षण शुल्कामध्ये 
समाविष्ट करण्यात येणाऱ्या बाबी व त्यांचे योग्य गुणांकन करण्यासाठी संदर्भ क्र.३ येथील 
दि.२७.०४.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये अपर पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षण व खास पथके 
यांचे अध्यक्षतेखाली अभ्यास गट स्थापन करण्यात आला होता. सदर अभ्यास गटाने केलेल्या 
शिफारशीच्या अनुषंगाने पोलीस प्रशिक्षण केंद्रातील सेवांतर्गत प्रशिक्षणाकरिता प्रशिक्षण शुल्क 
निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक ही शिखर संस्था वगळता महाराष्ट्रातील इतर 
पोलीस प्रशिक्षण संस्थांतील सेवांतर्गत प्रशिक्षणाकरिता प्रशिक्षणार्थी पोळीस अधिकारी यांचेसाठी 
प्रतिदिन प्रतिप्रशिक्षणार्थी रु. १५००/- व प्रशिक्षणार्थी पोळीस अंमलदार यांचेसाठी प्रतिदिन 
प्रतिप्रशिक्षणार्थी रु.१०००/- इतके प्रशिक्षण शुल्क आकारण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पोळीस-१८२०/प्र.क.११/पोल-५ अ , दिनांक २७ ऑक्टोबर, 202 


२. यासाठी होणारा खर्च “मागणी क्र.बी-१, २०५५-पोलीस, ००,००३,(००),(००)(०७) जिल्हा 
पोलीस Toadies अधिकारी व कर्मचारी यांचे प्रशिक्षण, (अनिवायी(दत्तमत), (२०५५ए१९५)-५० इतर 
खर्च” या लेखाशिर्षाखाली मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाने त्यांच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ४३५/२०२२/ 
व्यय-७, दि.१०.१०.२०२२ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१०२७१३२६१०७१२९ असा आहे. हा AAA 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावाने, 


lly signed by GAIKWAD GANESH SUDAM 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME. 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=f88a2df366dbf702eda9179bfdd100f151490e691798947c 
7f6d 1 b8cf0dab7d6, postalCode=400032, hi 


-0585EFA444AE7B29EC4D54E290F 9F826C6E4DE96 
799148FCFC4C6E13F203B34E, cn=GAIKWAD GANESH SUDAM 
2022.10.27 13:30:17 +05'30' 


(गणेश गायकवाड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

2. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 

३. पोलीस महासंचालक, अंटी GVM ब्युरो, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 

४. पोळीस महासंचालक, प्रशिक्षण व खास पथके, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

५. अपर पोलीस महासंचालक, गुन्हा अन्वेषण विभाग (गुन्हे), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

६. आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

७. संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक. 

८. प्राचार्य, पोळीस प्रशिक्षण विद्यालय खंडाळा, जि.पुणे/ जालना/ अकोला/ नागपूर/ 
नानवीज दौंड/ मरोळ, मुंबई/ सोलापूर/ बाभळगाव, जि.लातूर 

९. प्राचार्य, अपारंपारिक अभियान प्रशिक्षण केंद्र, नागपूर 

१०.सर्व पोळीस आयुक्‍त 

११.सर्व पोलीस अधीक्षक. 

१२.सर्व समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल. 

१३.महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर 

१४.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

१५.निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पोळीस-१८२०/प्र.क.११/पोल-५ अ , दिनांक २७ ऑक्टोबर, 202 


१६.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१७.सह/उप सचिव(१२-अ), सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
१८. सह/उप सचिव (व्यय-७, वित्त विभाग,मंत्राळय,मुंबई. 

१९. कक्ष अधिकारी (अर्थ-१), गृह विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

२०. निवडनस्ती (5-43). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


